कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया 
पिकांची उत्पादकता वाढ व मूल्य 
साखळी विकासासाठी विशेष कृती 
योजना राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत (पुरकपत्र). 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः विकृयो-२१२२ /प्र.क्र. ३९/४ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २४ मे, २०२२ 


संदर्भ -: 
१) झासन निर्णय क्रमांक : विकृयो-२१२२ /प्र.क्र. ३९ /४ अ, दि.१२ मे, 2022 
शासन पुरकपत्र:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. विकृयो-२१२२ /प्र.क्र. ३९ /४ अ, दि.१२ मे, २०२२ मध्ये परिच्छेद 
क्र.9 नंतर खालीलप्रमाणे परिच्छेद क्र.८ चा समावेश करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१६२/२२/व्यय-१, दि.२३/०५/२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०५२४१२५१३११४०१ असा आहे. हे पुरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C AN 


IDGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE 
AND ADF DEPT., postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe 1 9b8965025d482b 1 bee fff 
62085c34db6bfd 


pseud 1CCO19CBB7F0A77E397F 15793DF809A69806ED98, 
serialNumber=D8D9626C9E038380CD235C048F 20D7CE74CFFD3 
A95F2AC3C192E9C991F358271 ‘SHRIKANT C ANDGE 

Date: 2022.05.24 12:53:37 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा. राज्य मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
६. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः विकृयो-२१२२/प्र.क्र. ३९/४ओ 


७. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

८. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क सचाळनालय, मुंबई. 

१०.आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

११.व्यवस्थापकीय संचालक, महाबीज, अकोला, 

१२.महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 

१३.कुलगुरू (वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ / डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ / 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ) 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ, 

१५.संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे (१० प्रतीसह) 

१६.सर्व संचाळक/सह संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट राज्य पुणे. 

१७.सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, 

१८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२०.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

२१.महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 

२२.सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवरसचिव/कार्यासन अधिकारी, (कृषि) कृषि व पदुम विभाग 

२३.वित्त विभाग, व्यय १/अर्थसंकल्प 93, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२४.नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय मुंबई - ३२. 

२५.निवड नस्ती (कार्यासन-४-ओ) 


